वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत / राज्य योजनेतंर्गत 
प्राप्त अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र-२०२१ /प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


र) 


३) 


१३) 


भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण- 
२०१४/प्र.क्र. २१५ /उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक वैशिवि -२०२० / 
प्र.क्र. २८१/ प्रशा -२ , दिनांक ०६.११.२०२० 

जिल्हाधिकारी नागपूर यांचे पत्र क्रमांक जिल्हा नियोजन पत्र क्र. 
जिनिस/जिवायो/कार्या-६/१४१३/२०२०-२१ दि.२४/११/२०२० 

जिल्हाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक जिल्हा नियोजन समिती पत्र क्र. 
जिनिस/जिवायो/२०२०-२१/१०४७ दि. ०९/१२/२०२० 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचे पत्र क्रमांक जिल्हाधिकारी कोल्हापूर जिल्हा 
नियोजन समिती पत्र क्र. जिनिस/०१ २०२०/०७०/५५०/००३४१/४४४६ दि. 
०९/१२/२०२० 

जिल्हा नियोजन समिती नांदेड यांचे पत्र क्र. जिनिस/जिवायो/२०२०- 
२१/पुनर्वि/का-२/कावि दि. ०१/१२/२०२० 

जिल्हा नियोजन समिती, सांगली यांचे पत्र क्र. जिवायो- 
११२०/प्र.क्र.५२/का.१४(१)/५४ दि. ०६/०१/२०२१ 

जिल्हा नियोजन समिती, लातूर पत्र क्र. जिवायो/२०२०-२१/मंजूर/ नियतव्यय/ 
कार्या-७/१३४ दि. २९/०१/२०२१ 

जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर चे पत्र पत्र क्र. जिनिस/जिवायो/कार्या- 
६/१४१३/२०२०-२१ दि. २४/११/२०२० 

जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद , पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/सुधारीत तरतूद/ 
२०२०-२१/ २०८२ दि. १४/१२/२०२० 

जिल्हा नियोजन विभाग अकोला यांचे २०२०-२१ अर्थसंकल्पीय अंदाज श्वेतपत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


१४) जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र. जिनिस/जिवायो/२०२०-२१/१०४७ 
दि. ०९/१२/२०२० 

१५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेशिवसं/ शावैमवरु/ 
समाईकयंसाख / प्रमा /६०८३ / १- म, दिनांक ०८.०३.२०२१ 


शासन निर्णय : 


संचालनालयाने उपरोक्त दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना जिल्हावार्षिक तसेच 
राज्ययोजनार्गत मंजूर अनुदानातून संस्थानिहाय आव्यक असणारी सामाईक स्वरुपाची 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

संचालनालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालयांना जिल्हा वार्षिक योजना व राज्य योजनातंर्गत उपलब्ध निधीतून 
परिशिष्ट अ मध्ये संस्थापरत्वे मंजूर निधीतून नमूद केलेली एकूण रुपये ९,३५,४२,३६०/- (रुपये 
नऊ कोटी, पसतीस लक्ष, बेचाळीस हजार, तीनशे साठ फक्त) रक्कमेची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटीच्या राहून प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत तसेच राज्य योजनेतंर्गत 
उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत विषयी संबंधित लेखाशिर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या रकमेपैकी प्रत्यक्षात वितरीत 
होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात यंत्रसामुग्रीची प्राथम्यता ठरवून यंत्रसामुग्री खरेदीची कार्यवाही 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 
आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


४. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या 
विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपाळन करण्यात यावे. 


५. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


६. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


७. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु BAHU 
किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वैक्द्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


८. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


९. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


१०.सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


११.उपरोकक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 

१२. समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच निविदा 
प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा प्रसिध्द 
करणे हाफकीन महामंडळास शक्य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 

१३. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

१४. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ / 
प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वयेविहीतकरण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 

२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च परिशिष्ट “ ब मध्ये ” नमूद संस्थानिहाय लेखाशिर्षात मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१८१८४७३५१२१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 

MURLIDHARRA 

O DAHALE 
(अ.मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ महालेखाकार १व२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 

२ व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 

३ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४ जिल्हाधिकारी, नागपूर / मुंबई / कोल्हापूर / नांदेड / सांगली / लातूर / औरंगाबाद / 
अकोला 

५ अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

६ अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
अधिष्ठाता , छत्रपती प्रमीलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
अधिष्ठाता , डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड 
अधिष्ठाता , पद्ममुषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, सांगली 

१० अधिष्ठाता , विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (महाविद्यालय), 
लातूर. 

११ अधिष्ठाता , विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (रुग्णालय), लातूर. 

१२ अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 

१३ अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

१४ अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

१५ अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 

१६ अधिष्ठाता , सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 

१७ अधिक्षक , सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई 

१८ अधिक्षक , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 

१९ अधिक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 

२० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 
२२ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / कोल्हापूर / नांदेड / सांगली / लातूर / औरंगाबाद 


/ अकोला 
२३ निवडनस्ती (प्रज्ञा -१) 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक : एखप्र-२०२१ /प्र.क्र.१०३ / प्रशा-१, 
दिनांक १९.०३.२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
अ.क्र | यंत्राचे नाव | संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग =| एकूण किंमत | निधीचे 
किंमत माध्यम 
| २डीइको ।पद्मभुषण वसंतदादा 7 २४००००० | २४००००० ।जिल्हा 
विथ कलर | पाटील शासकीय वार्षिक 
डॉपलर वैद्यकीय रुग्णालय, योजना 
मशीन सांगली 

शासकीय वैद्यकीय i २४००००० | २४००००० ।जिल्हा 
महाविद्यालय व वार्षिक 
अतिविशेषोपचार योजना 

रुग्णालय, नागपूर 

एकूण २ ४८००००० 
2 | अनेस्थिशिया | इंदिरा गांधी शासकीय | २ | १७०८००० | ३४१६००० जिल्हा 
विथ २ वैद्यकीय महाविद्यालय वार्षिक 
वेपोरायझर | व रुग्णालय, नागपूर योजना 
विथ शासकीय  वैद्यकौय।| 2 | १७०८००० | ३४१६००० जिल्हा 
व्हेन्टीलेटर | महाविद्यालय व वार्षिक 
विथ रुग्णालय, औरंगाबाद योजना 
मल्टीपँरा । झासकीय वैद्यकीय | २ । १७०८००० | ३४१६००० ।जिल्हा 
मॉनिटर महाविद्यालय व वार्षिक 
रुग्णालय, नागपूर योजना 
एकूण ६ १०२४८००० 

३ | अनेस्थेसिया । गोकुळदास तेजपाल a ३१९९८२० | ३१९९८२० | जिल्हा 
वर्क स्टेशन । रुग्णालय, मुंबई वार्षिक 
योजना 
ग्रन्ट शासकीय वैद्यकीय | ३ | ३१९९८२० | ९५९९४६० | जिल्हा 
महाविद्यालय, मुंबई वार्षिक 
योजना 
डॉ. शांकरराव AST) २ | ३१९९८२० | ६३९९६४० जिल्हा 
शासकीय वैद्यकीय वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 

रुग्णालय, नांदेड 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


अ.क्र | यंत्राचे नाव । संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत | निधीचे 
किंमत माध्यम 
विलासराव देडामुख| २ | ३१९९८२० | ६३९९६४० ।राज्य 
शासकीय वैद्यकीय योजना 
विज्ञान संस्था 
(रुग्णालय), लातूर. 
सर ज.जी. समूह २ | ३१९९८२० | ६३९९६४० जिल्हा 
रुग्णालये, मुंबई वार्षिक 
योजना 
एकूण | १० | ३१९९८२०० 
४ ।एलायजा । छत्रपती प्रमीलाराजे | २२५०००० | २२५०००० ।जिल्हा 
सिस्टीम सर्वोपचार रुग्णालय, वार्षिक 
अँटोमेटेड । कोल्हापूर योजना 
विलासराव देशमुख |. 2240000 | २२५०००० ।जिल्हा 
शासकीय वैद्यकीय वार्षिक 
विज्ञान संस्था योजना 
(महाविद्यालय), लातूर. 
एकूण २ ४५००००० 
५ | ऑटो Te शासकीय वैद्यकीय ¥ ४५०००० ४५०००० ।जिल्हा 
रेफ्रेक्टोमीट | महाविद्यालय, मुंबई वार्षिक 
रविथ योजना 
केरोटोमीटर | सेंट जॉर्जस रुग्णालय, हि ४५०००० ४५०००० जिल्हा 
मुंबई वार्षिक 
योजना 
एकूण | २ ९००००० 
६ । ओटोमेटेड ।इंदिरा गांधी शासकीय |) १८००००० | १८००००० | जिल्हा 
पेरीमेटेड / । वैद्यकीय महाविद्यालय वार्षिक 
व्हिज्युअळ | व रुग्णालय, नागपूर योजना 
फोल्ड छत्रपती प्रमीळलाराजे | १८००००० | १८००००० ।जिल्हा 
अँनालायझर | सर्वोपचार रुग्णालय, वार्षिक 
कोल्हापूर योजना 
एकूण | २ ३६००००० 
७ | डीप फ्रोजर । शासकीय वैद्यकीय al (900000 ७००००० ।जिल्हा 
-८० डिग्री | महाविद्यालय व वार्षिक 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


अ.क्र | यंत्राचे नाव | संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग =| एकूण किंमत | निधीचे 
किंमत माध्यम 
रुग्णालय, नागपूर योजना 
सेट VS रुग्णालय, i ७००००० ७००००० जिल्हा 
मुंबई वार्षिक 
योजना 

एकूण २ १४००००० 
८ । नॉन Tee शासकीय वैद्यकीय | 2 | ६७२००० | १३४४००० | जिल्हा 
कॉनटॅक | महाविद्यालय, मुंबई वार्षिक 
टोनोमीटर योजना 
सेंट जार्जस रुग्णालय, | ६७२००० ६७२००० | जिल्हा 
मुंबई वार्षिक 
योजना 

एकूण ३ २०१६००० 
९ | बायफिझीक | ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय | ० | 340000 | ३५००००० | जिल्हा 
डीफ्रीबीलेट | महाविद्यालय, मुंबई वार्षिक 
रविथ एईडी योजना 
विथ Gays वसंतदादा| २ | ३५०००० | ७००००० | जिल्हा 
एक्सटेंडान । पाटील शासकीय वार्षिक 
पेसर वैद्यकीय रुग्णालय, योजना 

सांगली 

शासकीय  वेद्यकीय। 3 ३५०००० १०५०००० । जिल्हा 
महाविद्यालय व वार्षिक 
रुग्णालय, औरंगाबाद योजना 

एकूण | १५ ५२५०००० 
| ० | Fed । गोकुळदास तेजपाल | २ | २००००० | ४००००० | जिल्हा 
मॉनीटर ५ । रुग्णालय, मुंबई वार्षिक 
पॅरा योजना 
छत्रपती water) १५ | २००००० ३०००००० | जिल्हा 
सर्वोपचार रुग्णालय, वार्षिक 
कोल्हापूर योजना 
पद्ममुषण वसंतदादा | 30 | २००००० | ६०००००० | जिल्हा 
पाटील शासकीय वार्षिक 
वैद्यकीय रुग्णालय, योजना 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


अ.क्र | यंत्राचे नाव । संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत | निधीचे 
किंमत माध्यम 
सांगली 
विलासराव देशमुख i १ | २००००० | २२००००० | जिल्हा 
शासकीय वैद्यकीय वार्षिक 
विज्ञान संस्था योजना 
(महाविद्यालय), लातूर. 
शासकीय वैद्यकीय | २५ | २००००० ५०००००० । जिल्हा 
महाविद्यालय, अकोला वार्षिक 
योजना 
एकूण ८२ १६६००००० 
| १ ।मल्टीप्रा ।कामाव आल्ब्लेस ५ | 300000 | १५००००० | जिल्हा 
मॉनीटर ७ । रुग्णालय, मुंबई वार्षिक 
पॅरा योजना 
शासकीय वैद्यकीय । 3 ३००००० ९००००० जिल्हा 
महाविद्यालय व वार्षिक 
रुग्णालय, औरंगाबाद योजना 
शासकीय वैद्यकीय । 3 ३००००० ९००००० जिल्हा 
महाविद्यालय, अकोला वार्षिक 
योजना 
एकूण cy q 3300000 
१२ | मायक्रोडीब्री | Tec शासकीय वैद्यकीय | ३७९००८० | ३७९००८० । जिल्हा 
डर महाविद्यालय, मुंबई वार्षिक 
योजना 
छत्रपती प्रमीळलाराजे | ३७९००८० | ३७९००८० । जिल्हा 
सर्वोपचार रुग्णालय, वार्षिक 
कोल्हापूर योजना 
RPT} २ ७५८०१६० 
१३ | रेडीऐंट Te शासकीय वैद्यकीय | ५ ९०००० ४५०००० । जिल्हा 
वॉरमर महाविद्यालय, मुंबई वार्षिक 
योजना 
छत्रपती प्रमीलाराजे | । 0 | ९०००० ९००००० जिल्हा 
सर्वोपचार रुग्णालय, वार्षिक 
कोल्हापूर योजना 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


अ.क्र | यंत्राचे नाव | संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग =| एकूण किंमत | निधीचे 
किंमत माध्यम 

एकूण | १५ १३५०००० 

एकूण किंमत | १५५ ९३५४२३६० 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक : एखप्र-२०२१ /प्र.क्र.१०३ /प्रशा-१, 
दिनांक १९.०३.२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट- ब 
( इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय ) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ३७ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 

५५, जिल्हा योजना - नागपूर पंचवार्षिक योजनांतर्गत 

(५५)(०१) हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १५११) 


(कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - 94 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, 
१०५, विषमचिकित्सा 
(३१), जिल्हा योजना मुंबई शहर 
(३१)(०१) शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १२७१) 


(गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - १५ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, 
१०५, विषमचिकित्सा 
(३१), जिल्हा योजना मुंबई शहर 
(३१)(०१) शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १२७१) 


(re शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - १५ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 


०२३, 
१०५, 


वैद्यकीय शिक्षण, 
विषमचिकित्सा 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


(३१), 
(३१)(०१) 
4, 


४५१६, 
००,८०० 
४१ 
(४१)(०१) 
दर, 


जिल्हा योजना मुंबई हहर 
शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १२७१) 


(छत्रपती प्रमीलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ३५ 
इतर ग्रामविकास कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च 
इतर खर्च 
जिल्हा योजना - कोल्हापूर 
जिल्हा वार्षिक योजना (कार्यक्रम) 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४५१५ ०७९२) 


(डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड ) 


४२१०, 
११०, 
oY, 


4, 


जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - 43 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विष्म चिकित्सा राज्या योजनांतर्गत योजना 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० २३११) 


(पद्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, सांगली) 


४२१०, 
०१, 


षु २ र 


जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ३१ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
नागरी आरोग्य सेवा 
रूग्णालये व दवाखाने 
जिल्हा योजना - सांगली 
शासकीय रुग्णालयांकरिता यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्रीची खरेदी 
(कार्यक्रम) 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (8290 २००८) 


(विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (महाविद्यालय), लातूर) 


४२१०, 
०१, 


जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ५७ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
नागरी आरोग्य सेवा 
रूग्णालये व दवाखाने 
जिल्हा योजना - लातूर 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


(५२)(०१) 
२१, 


शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
पुरवठा व सामुग्री (४२१० २१६२) 


(विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था ( रुग्णालय), लातूर) 


४२१०, 
03, 
904, 
(00) (319) 


4, 


मागणी क्र. -एस ४ राज्य योजना 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विषमचिकित्सा 


शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ 


करणे (कार्यक्रम) 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


(शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर) 


४२१०, 
०३, 
१०५, 
(५५) 
(०१) 
42 


४२१०, 
02, 
904, 
(४७) 
(४७)(०१) 
५२ 


४२१०, 
०? 9 
904, 


जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ६३ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विषमचिकित्सा 
जिल्हा योजना - नागपूर 
रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १५११) 


(शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णा, औरंगाबाद ) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ६७ 

वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विषमचिकित्सा 
जिल्हा योजना - औरंगाबाद 
रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १४३१) 


(शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ६३ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
विषमचिकित्सा 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 


(५५) 
(०१) 
4Q 


8240, 
03, 
१०५, 
(६२) 
(६२)(०१) 
दर 


४२१० 
03, 

१०५, 
(३१), 
(३१)(०१) 
दर, 


४२१० 
०३, 
१०५, 
(३१), 
(३१)(०१) 
पुर, 


जिल्हा योजना - नागपूर 
रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १५११) 


(शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला यांचे लेखा rs) 

जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ - ७७ 

वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 

वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 

विषमचिकित्सा 

जिल्हा योजना - अकोला 

रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 

यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १५८५) 


(सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ -१५ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 

वैद्यकीय शिक्षण, 
विषमचिकित्सा 
जिल्हा योजना मुंबई शहर 
शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १२७१) 


(सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई) 
जिल्हा नियोजन समिती क्र. ओ -१५ 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरिल भांडवली खर्च 
वैद्यकीय शिक्षण, 
विषमचिकित्सा 
जिल्हा योजना मुंबई शहर 
शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १२७१) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


